झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत तयार 
करण्यात येणाऱ्या परिशिष्ट-२ च्या 
प्रमाणित प्रतींबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अपील -२०२३/प्र.क्र.५८/झोपनि-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०९ मार्च, २०२३ 


झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत झोपडीधारकांची पुनर्विकसित सदनिका 
मिळण्यासाठी शासन अधिसूचना क्र.संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.१८/झोपनि-२, दि.१२.०८.२०२१ व 
दि.११.०२.२०२२ अन्वये घोषित करण्यात आलेल्या संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडून 
पात्रता/अपात्रता निश्चित केली जाते व त्यासंबंधीची रितसर नोंद परिशिष्ट-२ या अभिलेखांमध्ये 
करण्यात येते. जे झोपडीधारक अपात्र ठरतात त्यांना महाराष्ट्र झोपडपट्टी (सुधारणा, निर्मूलन व 
पुनर्वसन) अधिनियम, १९७१ च्या कलम ३५ मधील तरतुदीनुसार उक्त दि.१२.०८.२०२१ व 
दि.११०२.२०२२ च्या शासन अधिसूचनेन्वये घोषीत केलेल्या अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे अपील 
दाखल करता येते. अपिलीय प्राधिकाऱ्यांना त्यांच्यासमोर दाखळ se अपील निकाली 
काढताना, अर्जदार किंवा अपिलार्थी यांनी सादर केलेले परिशिष्ट-२ वैध/खरे आहे किंवा कसे? 
याची खातरजमा करणे आवश्‍यक असते. त्यासाठी अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडून परिशिष्ट -२ च्या 
प्रमाणित प्रतीची अपिलार्थीकडे मागणी करण्यात येत असते. परंतु अपिलार्थी यांना सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांकडून परिशिष्ट-२ च्या प्रमाणीत प्रती उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत. त्यामुळे 
त्यांना परिशिष्ट -२ च्या अपात्रतेसंदर्भात सक्षम अपिलीय प्राधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल करताना 
परिशिष्ट-२ ची प्रमाणित प्रत सादर करण्यात अडचण निर्माण होते. शिवाय, परिशिष्ट-२ च्या 
प्रमाणित प्रती मिळविण्यात झोपडीधारकांचा बराच कालपव्यय होतो व त्यामुळे त्यांना अपिळीय 
अधिकारी यांच्याकडे विहित वेळेत अपीळ दाखल करण्यात अडचण निर्माण होते. 


२. परिशिष्ट-२ ची प्रमाणित प्रत उपलब्ध करून घेण्यामधील/देण्यामधील झोपडीधारकांची 
वरील रास्त अडचण विचारात घेता ती दूर करणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी झोपडीधारकांच्या 
पात्र/अपात्रतेचे परिशिष्ट-२ तयार केल्यानंतर, त्याची प्रमाणित प्रत परिशिष्ट -२ निर्गमित 
केल्यापासून ८ दिवसांच्या आत संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी त्या- त्या संबंधित अपिलीय 
प्राधिकाऱ्यांना उपलब्ध करुन द्याव्यात. परिशिष्ट-२ च्या प्रमाणित प्रती सक्षम प्राधिकारी यांनी 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अपील -२०२३/प्र.क्र.५८/झोपनि-२ 


संबंधित अपिलीय अधिकारी यांना उपलब्ध करुन द्यावयाच्या असल्याने, परिशिष्ट-२ च्या 
प्रमाणीत प्रतीची मागणी अपिलीय प्राधिकारी यांनी झोपडीधारकांकडे करू नये. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३०९१८१९३२०६०९ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ARVIND TULSHIRAM 
SHETE 


(अरविंद ]ोटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
२) मा. उपमुख्यमंत्री (गृहनिर्माण) यांचे सचिव. 


३) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 


४) अपर मुख्य सचिव, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५) अपर मुख्य सचिव, नगर विकास विभाग (१/२), मंत्रालय, मुंबई, 


६) आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका, मुंबई, 


७) उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
वांद्रे, मुंबई, 
८) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई 


९) मुख्य अधिकारी, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, मुंबई, 


qo) जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर व उपनगर, मुंबई, 


११) अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई हहर व उपनगर, मुंबई, 


१२) अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन), पुर्व उपनगरे, मुंबई 


१३) अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण/निष्कासन), पश्चिम उपनगरे, मुंबई 


१४) अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई 


१५) सर्व उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


१६) सक्षम प्राधिकारी - १ ते १०, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वांद्रे, मुंबई 


qo) निवडनस्ती, कार्यासन-झोपनि-२, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


